अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, वाशिम यांच्या 
कार्यालयातील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या 
निवासस्थानाचे बांधकाम करण्यासाठी 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीजीटी-१०२१/प्र.क्र.२०/राउशु-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : 94 फेब्रुवारी, २०२१. 
वाचा:- 


१) सह आयुक्त (प्रशासन), राज्य उत्पादन शुल्क, मुंबई यांचे क्र.बीएळडी ११२०२०/१३८६४/सहा, 
दि.१८.०१.२०२१ चे पत्र. 

२) कार्यकारी अभियंता, सा.बां. विभाग, वाशिम यांचे क्र.१६६/तां.३/२०२१, दि.८.०१.२०२१. 

३) वित्त विभाग, शासन निर्णय शुध्दीपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.१.१२.२०२०. 


शासन निर्णय:- 

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, वाशिम यांच्या कार्यालयीन 
इमारतीच्या बांधकामासाठी रु. ३,१२,४०,०००/ (एकूण तीन कोटी बारा लक्ष चाळीस हजार फक्त) (सोबतच्या 
सहपत्रात नमूद केल्यानुसार) इतक्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


सदर खर्च मागणी क्र. एच-८ मुख्य लेखाशिर्ष “४०५९- सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च, 
(१५) दारूबंदी व राज्य उत्पादन शुल्क, (१५) (०१) मोठी बांधकामे (कार्यक्रम) (४०५९ १०३३)- ५३ मोठी 
बांधकामे या लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनो. संदर्भ क्र.९२२/२०२१/व्यय-८, दि.१५.०२.२०२१ अन्वये 
दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०२२५११५८२७०४२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by Shashank Ramakant Sawant 
Date: 2021.02.25 17:32:36 +05'30' 
(ठाशांक र. सावंत) 
सहपत्र : वरीलप्रमाणे. कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा.मंत्री, राज्य उत्पादन शुल्क यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. राज्यमंत्री ,राज्य उत्पादन शुल्क यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. प्रधान सचिव, राउशु यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-१०२१/प्र.क्र.२०/राउशु-१ 


. महालेखापाल- महाराष्ट्र १, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
. महालेखापाल- महाराष्ट्र २, (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 
. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


७. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, इमारती-२/अर्थ-२, मंत्रालय, मुंबई 
८. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती. 
९. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वाशिम. 


१०, 
११, 


कक्ष अधिकारी, गृह विभाग/अर्थ-२, मंत्रालय, मुंबई 
निवडनस्ती-राउडु १. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


बन निर्गस & बीजीधी-9०११/५५७२०/न्व्ु १, दि9५०१/००५/ <P VTL 


Wome of work :- 
<.atrection of Common Poo! Quarters 
Seepartment at Civil Lines Washim, Tq. & Dist. Wasi 


RECAPITULATION SHEET 


( Type I & Type IL) in the Premises of State Excise 


Amount 


Description we. Pi 


es Rs. 18828857.00 


: Total(A)| _| Rs. 19528857.00 
wet 44 62 Internal Electrification 11 % of (A) 2148174.27 

~~ £44 Sor external water supply and sanitary 

‘as 8% of (A) 1562308.56 


Total ( B) | 23239340 
Rs. 100000 
IRs. | 100000 
60000 


२० Pevelopment of Ground/Landscep:- 
“> Rain’Roof water Harvesting 


23489340 


Tae 
0.5% | Rs 


© 3 (Add 10% for Increasing D.S.R_on(C) _ Sad 10% forincreasing D.SR.on(C) 


eae 117447 


i: 12% | १३. | 2818721 

te | 1.5% 352340 

_ Add For Centage Charges on (7) —_____ ; 5% 1174467 
भा [Add For Contengencies on(C) ______ 4% 939574 
| Grand Total 31240822 
ee रड ee 0 ता Say Rs. 312.40 Lacks 
‘ i AK 
— ngineer Executive Engineer 
De Public Works SubDivision Public Works Division 
Washim Washim 
| a ar ‘ 
ईन Kefommentad ct 

ae de! 


th 
i 
uf 
co 
its 


